महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतनेत्तर 
बाबीकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
माहे ऑक्टोबर, २०२१ ते डिसेंबर, २०२१ या तीन 


महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राअआआ-२०२१/प्र.क्र.३५/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- 
(१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दि.६ एप्रिल,२०२१. 
(2) शासन निर्णय, अल्प संख्याक विकास विभाग, राअआआ-२०२१/प्र.क्र.३५/का.९ दि.१८.०६.२०२१ 
(३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दि.२४ जून, २०२१. 
(४ शासन निर्णय, अल्प संख्याक विकास विभाग, राअआआ-२०२१/प्र.क्र.३५/का.९ दि.१२.१०.२०२१ 
(५) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राआआ/लेखा/प्र.क्र.०२/का-४/२०२१-२२ 
दि.२३/११/२०२१ चे पत्र व सहपत्रे. 
प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास कार्यालयीन खर्चाकरिता सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षातील एकूण अर्थसंकल्पीत निधीमधून वेतनेत्तर अनुदान मंजूर निधीतून वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये 
“२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षांतर्गत एकूण 
रु.४३,८०,०००/- (अक्षरी रूपये त्रेचाळीस ळाख ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेला आहे.- 
२. उपरोक्त संदर्भ क्र. (१ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये सन २०२१-२२ च्या प्रथम 
तीन महिन्यांकरीता एप्रिल, २०२१ ते जुन २०२१ या कालावधीकरीता अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १०% 
म्हणजेच रु.४,३८,०००/- (अक्षरी रुपये चार लाख अडोतीस हजार फक्त) एवढा निधी संदर्भ क्र. 2 
दि.१८.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी 
कार्यालयीन खर्चाकरीता अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. तर संदर्भ क्र. ४ च्या दि.१२.१०.२०२१ 
शासन निर्णयान्वये माहे God २०२१ ते सप्टेंबर, २०२१ या तीन महिन्यांकरीता एकूण अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीच्या १५ % म्हणजेच रु.६,५७,०००/- (अक्षरी रुपये सहा लाख सत्तावन्न हजार फक्त) वेतनेतर 
अनुदान वितरीत करण्यात आलेले असून, आतापर्यंत अर्थसंकल्पीत निधीच्या २५ टक्के रु.१०,९५,०००/- 
(अक्षरी रुपये दहा लाख पंचाण्णव हजार फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआआ-२०२१/प्र.क्र.३५/का-९ 


३. आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीत निधीच्या २६ टक्के प्रमाणात रु.११,३८,८००/- एवढे अनुदान 
वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यापैकी, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने मागणी 
केल्यानुसार आयोगाच्या कार्यालयीन खर्चाकरीता (माहे ऑक्टोबर, २०२१ ते डिसेंबर, २०२१) 
रु.११,११,०००/- (एकूण अक्षरी रुपये अकरा लाख अकरा हजार फक्त) इतके अनुदान, ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्त) या उद्दिष्टाखाली खालील तक्त्यात दर्शाविल्याप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


अ. | तपशीलवार | सन २०२१-२२ माहे एप्रिल, २०२१ ते म तीन महिन्यासाठी मंजूर 
क्र. । लेखाशीर्ष साठी जुन, २०२१ व माहे जुलै, अनुदान 
अर्थसंकल्पीय । २०२१ ते सप्टेबर, २०२१या । (माहे ऑक्टोबर, २०२१ 
अंदाज पुस्तिकेत | कालावधीकरीता उपलब्ध | ते माहे डिसेंबर, २०२१) 
दर्शविण्यात करुन दिलेले अनुदान (अर्थसंकल्पीय 
आलेले अनुदान | (अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तरतुदीच्या २६% 
(रु.) २५%) निधीमधून) 
(रु.) (रु.) 
Pa] २ ३ a हँ... री. | 
१ | ३१,सहायक | ४३,८०,०००/- १०,९५,०००/- ११,११,०००/- 
अनुदाने 
(वेतनेतर) 
एकूण ४३,८०,०००/- १०,९५,०००/- ११,११,०००/- 
(एकूण अक्षरी रुपये अकरा लाख अकरा हजार फक्त) 
४. सदर तरतुद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 


असून याकरिता, अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग हे आहरण व संवितरण अधिकारी तर 
सचिव महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२१-२२ च्या मासिक निधी विवरणपत्रात दर्शाविल्याप्रमाणे आयोगाच्या 
कार्यालयाच्या खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. 
या आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता 

VATA Utilization Certification शासनांस सादर करणे तसेच संदर्भ क्र.(१) मधील वित्त विभागाच्या 
शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, 
मुंबई यांनी करावे. 

५. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. झेडई -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, 

२०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३१, सहायक अनुदाने 

(वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०१/२०२२/व्यय-१, दि.०४.०१.२०२२ 

अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२१/प्र.क्र.३५/का-९ 


७. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या-त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं- २०२१/ 
प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जून, २०२१ मधील अटीं शर्तीची पुर्तता होत असून, प्राप्त मान्यतेस अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

= सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०२१२३३२७६२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DINESH MADHAVRAO : 
SONAVANE ; 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 

२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

६. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


